श्रीम. राणी राजाराम भोसले (गीता हनुमंत 
शिकारे) अतिरिक्‍त अधीक्षक, पैठण खुले 
कारागृह यांच्या सेवा प्रशासकीय कारणास्तव 
येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे येथे वर्ग 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. जेएलई-०७१९ /९१३/ प्र.क्र.१३७/तुरुंग-१, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ सप्टेंबर, २०१९. 


संदर्भ:- १) शासन आदेशा गृह विभाग क्रमांक जेएलई-०४१७/२०४५(१६)/प्र.क्र.९९/तुरुंग-१, 
दिनांक २९ जुन, २०१९ 
२) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
पत्र क्रमांक जा.क्र./कार्यकारी/पदो.अधीक्षक-वर्ग-१/२०१६/६२९४/२०१९-कक्ष-२, पुणे-१ 
दिनांक ०८.०७.२०१९ 


शासन Beat :- 


कारागृह विभागातील अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-२/ उप अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह या 
संवर्गातून अधीक्षक, जिल्हा कारागृह, वर्ग-१/ अतिरिक्त अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह या संवर्गात तदर्थ 
पदोन्नती संदर्भातील उक्त दिनांक २९ जून, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आदेञा निर्गमित करण्यात 
आले आहे. सदर आदेशान्वये श्रीम. राणी राजाराम भोसले (गीता हनुमंत शिकारे) यांची पदस्थापना पैठण, 
खुले कारागृह, पैठण येथे करण्यात आली होती. 

श्रीम. राणी राजाराम भोसले, अतिरिक्‍त अधीक्षक, पैठण खुले कारागृह, पैठण यांची पदस्थापना 
कायम ठेऊन त्यांच्या सेवा प्रशासकीय कारणास्तव पुढील आदेशापर्यंत याद्वारे येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, 
पुणे येथे वर्ग करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०९१७१७४८२३८५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SAGUNA GAN ESH = 135025943cb93cc90d 
THENGIL र = 
(स. ग. ठेंगिल) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.राज्यमंत्री (ग्रामीण /शहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) पोलीस महासंचालक (कारागृह व सुधारसेवा), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई. 
) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे-०१. 


शासन आदेश क्रमांकः जेएलई-०७१९ /९१३/ प्र.क्र.१३७/तुरुंग-१ 


६) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१ व २ पुणे /औरंगाबाद. 

७) महालेखापाल (लेखापरीक्षा ), महाराष्ट्र-१ व २, पुणे /औरंगाबाद. 

८) कारागृह उप महानिरीक्षक, मुख्यालय, पुणे/ मध्य विभाग औरंगाबाद/ पूर्व विभाग, नागपूर/ पश्चिम 
विभाग, पुणे/ दक्षिण विभाग, मुंबई. 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, औरंगाबाद. 

qo) संबंधित अधिकारी (श्रीम. राणी राजाराम भोसले (गीता हनुमंत शिकारे) अति. अधीक्षक, पैठण खुले 

कारागृह, पैठण 

99) निवडनस्ती -तुरुंग-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


